मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-२३२३/प्र.क्र.११/१४-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २३ जानेवारी, २०२३ 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक २१.०६.२०२१ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली 
आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
१९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, वरिष्ठ स्वीय सहायकांची प्रस्तुत दिनांक ०१.०१.२०२३ 


रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. तसेच यासंदर्भात संबंधित वरिष्ठ स्वीय 
सहायकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील मुद्दयांबाबतची माहिती विभागातील 
अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह निवेदने या विभागाकडे दिनांक ०६.०२.२०२३ पर्यंत पाठवावीत. 
विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित 
धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

8. सदर ARMA परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२३१६२७०१४२०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VRISHALI VINOD aout 


5.4.20=0863fc5c9cdcc85881943ea0d125438c42d27c0b1580feba557980 
Mi 


०452960209, postalCode=400032, 


a 
rialNumber=6B870A94454E2B 1 3EE0959C3370D5D53D60A1 7D4B6D3E 
D6077E40A0F53E7A053, cn=VRISHALI VINOD BHINGARI 


2023.01.23 16:31:50 +05'30' 


(वृषाली भिंगार्डे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ. 


वर्गाचे नांव - वरिष्ठ स्वीय सहायक 
णी - रु.६७,७००-२,०८,७०० (एस-२३) 


श्री/ वरिष्ठ स्वीय 


सहायकांचे नांव 


नियम ३ (२) 
(ब) नुसार 
ज्येष्ठता 


क्र 


% 
a 
a 


द.ना.वेटकोळी 


श्रीमती 


हे.वि.केळसकर 


मराठी/ 


ळशी 


चाऱ्यांची 


प्रवर्ग विभागाचे नांव 


अज ।सामान्य प्रशासन विभाग 


अजा ।सामान्य प्रशासन विभाग २१ 


जन्मदिनांक 


०५-१ 


-0०(9-१ 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


६५ | ३०-०४-२०२३ 


नगर विकास विभाग 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा मार्ग 


नियम ३ (२)(अ) ।ज्येष्ठतेचा दिनांक 
नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 


दिनांक 


स्थानिक 
पदोन्नतीचा 
दिनांक 


०८-०२-२००० ०८-०२-२००० 


०८-०२-२००० 


१३-०२-१९६५ | २८-०२-२०२३ १६-०३-२०२० १६-०३-२०२० १६-०३-२०२० 


सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.०८.०२.२०१८ 
रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
अनिश्चित आहे. 


सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.१६.०३.२०२० रोजी 
खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली. 

त्यामुळे ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 


साम 
च्या 


अ.क्र. | नियम ३ (२) | श्री/ 
(ब) नुसार श्रीमती 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


aly see heed eee el 
१.७० 0 


वरिष्ठ स्वीय 
सहायकांचे नांव 


श्रीमती ।मि.सं.साळवी 
gaat 


93 


Poff 


Cc 


१४: = aS le 
१८ श्री 


ता.द.पाटील मराठी सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०६-१९६७ १-०५-२०२५ 
शु.र.पाटकर मराठी | इमाव fed विभाग ०२-०४-१९६५ | ३०-०४-२०२३ 


कौड़ाल्य विकास व उद्योजकता विभाग 


ay 
.ना.धनु 


ज्यो.भा.कोकितकर 


मराठी/ । प्रवर्ग विभागाचे नांव 


इंग्रजी 


il 


मराठी 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


| 


जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा संबंधित स्थानिक नियम ३ (२)(अ) | ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक पदावरील पदोन्नतीचा नुसार संवर्गात 
नियुक्तीचा मार्ग दिनांक प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 


शेरा 


सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 


पदोन्नती 


पदोन्नती 
पदोन्नती 


क्ल क्सा स्लत सल्ला 


_ 


पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
al 


९-०२-१९६८ ८-०२-२०२६ ०५-०९-२०२२ | ०५-०९-२०२२ | 04-08-2022. त्यामुळे 


०५-०९-२०२२२ 


च्यादि. 


पत्रान्वये 


२०.०७. 


प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 


१८.०२.२०२१ च्या 
दि.२०.०४.२०२१व 
२०२१ रोजी खुल्या 

jae निव्वळ 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 


देण्यात 
ज्येष्ठता 


सामान्य 


क च्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन 
०५००९८२८३३ निर्णयान्वये दि.५.९.२०२२ रोजी 
०५-०९-२०२२ |खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 


आली. त्यामुळे 
अनिश्चित आहे. 


प्रशासन विभाग/१६ब 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली 


ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 


